प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2022-23 अंतर्गत 
श्री. मसनाई देवी मंदिर, साईकडे, ता.पाटण, जि.सातारा 
येथे मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३ मार्च, २०२३. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 
प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 


प्रस्तावना : 

सुधारित प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीतून विविध 
पर्यटन स्थळांच्या / धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मुलभूत सोयी सुविधा (उदा. वाहनतळ, प्रसाधनगृहे, 
आसन व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सोय, उपाहारगृह, विद्युतीकरण इत्यादी) उपलब्ध करुन देण्यात 
येतात. 
०२ श्री. मसनाई देवी मंदिर, साईकडे, ता.पाटण, जि.सातारा या पर्यटन स्थळी / धार्मिक पर्यटन 
स्थळी वरील मुलभूत सोयीसुविधांपैकी उपलब्ध जागेनुसार ज्या सुविधा निर्माण करणे शक्‍य होईल त्या 
सुविधा पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत श्री. मसनाई देवी मंदिर, साईकडे, ता.पाटण, जि.सातारा 
या पर्यटन स्थळी / धार्मिक पर्यटन स्थळी मुलभुत सोयी-सुविधा पर्यटन संचालनालयामार्फत निर्माण 
करण्यासाठी रुपये १०.०० लक्ष निधीस मान्यता देऊन संपुर्ण निधी पर्यटन संचालनालयास वितरीत 
करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. अटीव शर्ती :- 

१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

2) प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेच्या शासन निर्णय, दि ०४.नोव्हेंबर २०१०,मधीळ अटी व 
शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास देण्यात आलेला संपूर्ण निधी 
व्याजासह वसूल करण्यात येईल. 

३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, पर्यटन 
संचालनालय, मुंबई यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले 
जाणार नाही. 

४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च वित्त विभागाच्या प्रचलित आदेशांनुसार करण्यात यावा व 
मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 

५) कामाच्या ठिकाणी सदर काम प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून करण्यात आल्याचे फलक 
लावण्यात यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


&) 


८) 
8) 


Go 


ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आव्यक आहे. 
अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आव्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. 
६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/ 
प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ Hele उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 
तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 
रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता द्यावी. 


११) सदर कामांपैकी जी कामे देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा 


१२ 


१३ 
१४ 


कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक 
राहील. तसेच अज्ञा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात पर्यटन संचालनालयाने संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे 
बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही 
प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट 
करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच 
पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 
सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा- 
या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर 
करावीत. 
) कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करून देयके अदा करण्यात यावीत. 
) कामे पुर्ण झाल्यानंतर निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण 
यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा 
प्रमाणित अहवाल (छायाचित्रांसह)शासनास सादर करण्यात यावा . 


~~ 


१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालीची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 


जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या 


(प्रादेशिक 


पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 


करण्याकरीता मुख्य लेखाधिकारी, पर्यटन संचालनालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी' व 
सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई यांना 'नियंत्रक अधिकारी* म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन 


सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखाधिकारी 

कार्यालय, मुंबई येथे देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा 

अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून सदर झासन निर्णयाच्या परिशिष्टामधीलळ तपासणीसूची बाबींची व अटींची 
पूर्तता करण्यात आली आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२३१५४३१०९०२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, (111//॥॥/॥ 0 ag 


AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c63ad337cb443baf4ff2dd6 161 56bccf1f2629f47cc9704e 
S A NTOS H 8e8523f35b0e6505, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18ABAA, 
6D766D244021239745A6F561B29, cn=UJJWALA SANTOSH 


DAN DEKAR cae 27 17:00:31 +05'30° 
(उज्ज्वला दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. (यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या नियंत्रक अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे निधी 
वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

७. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


